परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत योजेनेच्या सभासदाचा सेवा 
कालावधीत मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना द्यावयाच्या 
सानुग्रह अनुदान व लाभाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
Hed रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण ११११/प्र.क्र.१०९/२०२०/व्यशि.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०६.०४.२०२२ 


वाचा :-१. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : अंनियो-२०१७/ प्र.क्र २९/ सेवा-४, 
दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१८. 

२. दिवंगत कुरेशी महंमद सुलेमान महंमद बशीर, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, शासकीय तंत्र प्रशाला केंद्र, 
वैजापूर, जि. औरंगाबाद यांचे नामनिर्देशित व्यक्‍ती (पत्नी) श्रीम. आर्शीया सुलेमान कुरेशी यांचा 
परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान 
मिळण्याबाबतचा दि.१४.०२.२०२० रोजीचा विनंती अर्ज. 

३. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, मुंबई यांचे क्रमांक 94/DCPS/2020/94, दिनांक 

१०.०९.२०२० चे पत्र. 

४. शासनाचे पत्र क्र. संकीर्ण ११११/प्र.क्र.१०९/२०/व्यशि-४, दि.०९.१२.२०२० 

५. मा. लोकआयुक्‍्त यांचे पत्र क्र. लोआ/कॉम/२९५९/२०२० (टे-८) २८५/२७२१, दि. ०३.०३.२०२१ 

६. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,मुंबई यांचे क्रमांक १५/)७०७/२०२०/९८, दिनांक 

१५.०३.२०२१ चे पत्र. 
७. मा. लोकआयुक्‍्त यांचे पत्र क्र. लोआ/कॉम/२९५९/२०२० (टे-८) ३७३/१०२१, दि. १४.०७.२०२१ 
८. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, यांचे क्रमांक 94/DCPS/2020/249, दिनांक 
२३.०९.२०२१ चे पत्र. 

९. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, यांचे क्रमांक I4/DCPS/2022/4o, दिनांक १६.०३.२०२२ 

चे पत्र. 

१०.सहसंचाळक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद यांचे क्रमांक 

मविका/आस्था/अ.२क/२०२२/२०९५, दिनांक १७.०३.२०२२ व दि. २९.०३.२०२२ चे पत्र. 

प्रस्तावना:- 

संदर्भ क्र. ९ अन्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार दिवंगत Pratl महंमद सुलेमान महंमद बशीर, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांचे 
निधन झाल्याने वित्त विभाग शासन निर्णय दि.२९.०९.२०१८ मधील तरतुदीनुसार नामनिर्देशित त्यांच्या (पत्नी) 
श्रीम. आर्शीया सुलेमान कुरेशी यांना सानुग्रह अनुदान रु.१० लक्ष (रू. दहा लक्ष फक्त) इतका मंजूर करण्याचा 
प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय:- 


१. दिवंगत कुरेशी महंमद सुलेमान महंमद बशीर, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, शासकीय तंत्र प्रशाला केंद्र, वैजापूर, 
जि. औरंगाबाद यांचे निधन झाल्याने त्यांनी नामनिर्देशित केल्यानुसार त्यांची (पत्नी) श्रीम. आर्शीया सुलेमान कुरेशी 
यांनी संदर्भ क्र. २ अन्वये संदर्भ क्र. १ मधील तरतुदीनुसार ” शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्ष शासन 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ११११/प्र.क्र.१०९/२०२०/व्यशि.४ 


सेवा होण्यापूर्वी मृत्यु पावल्यास मृत कर्मचाऱ्याच्या वारसास रू. १० लक्ष (रू. दहा लक्ष फक्त) इतके सानुग्रह 
अनुदान मंजूर करण्यात येते. त्यानुसार दिवंगत कुरेशी महंमद सुलेमान महंमद बशीर यांचे दि. २०.०९.२०१९ रोजी 
निधन झाल्यामुळे, त्यांच्या वारस (पत्नी) श्रीम. आर्शीया सुलेमान कुरेशी यांना सानुग्रह अनुदान 
रुपये १०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लक्ष फक्त) इतके मंजूर करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


२. यावरील येणारा खर्च “मागणी क्र. जी-६, २०७१- निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ, ०१ नागरी, १०३, 
अनुकंपा भत्ते, (००) (०६)- परिभाषित अंशदान / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान (२०७१०७२२)” 
या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय या आदेशाच्या दिनांकापासून १ वर्षे कालावधीसाठी ग्राहय राहेल. 


8, सदर area निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा ४, दि. २९ सप्टेंबर, 
२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाच्या विभाग प्रमुखास अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्या तरतुदीनुसार 
त्यांच्या मान्यतेने सदर आदेडा निर्गमित करण्यात येत आहे. 

ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४०६१७४६३१०४०३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PRABHAKAR A a N Se io EET Ps 


S A N K H E 21... तीत तीक 
(प्रभाकर संखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- संचालनालयामार्फत 

१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद 

३. उपकोषागार कार्यालय, वैजापूर, जि.औरंगाबाद 

४. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

५. मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र प्रशाला केंद्र, वैजापूर, जि. औरंगाबाद 
(मार्फत संचालक व्य.शि. व प्र.मुंबई) 

६. दिवंगत कुरेशी महंमद सुलेमान महंमद बशीर, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, शासकीय तंत्र प्रशाला केंद्र, 
वैजापूर, जि. औरंगाबाद यांचे (पत्नी) श्रीम. आर्शीया सुलेमान कुरेशी यांना माहितीस्तव. (मार्फत 
मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र प्रश्नाला केंद्र, वैजापूर, जि. औरंगाबाद) 

७. निवड नस्ती (व्यशि -४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


:938534487€९7761084162096716914002९35316013648081807625 


